वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ नुसार घोषित राज्यातील 
“कापुस उत्पादक तालुक्यांच्या” यादीत चिमुर 
तालुक्याचा (चंद्रपूर जिल्हा) समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः धोरण १०१८/प्र.क्र.४०/टेक्स १ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २६ जुले, २०१९ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः धोरण २०१७/प्र.क्र.६/टेक्स-५, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१८. 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः धोरण १०१८/प्र.क्र.४०/टेक्स १ (3), 
दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१८. 
३) शासन शुध्दीपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः धोरण १०१८/प्र.क्र.४०/टेक्स १ 
(अ), दिनांक ३० ऑगस्ट, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

वाचा येथील दि.२८ ऑग्स्ट, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील कापुस उत्पादक तालुके 
घोषित करण्यात आले आहेत. तद्नंतर दि.३० ऑगस्ट, २०१८ रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये आणखी काही 
तालुक्यांचा समावेश कापुस उत्पादक तालुक्यांच्या यादीत करण्यात आला आहे. राज्यातील कापुस उत्पादक 
तालुक्यांची एकूण संख्या ११८ इतकी झाली आहे. 


आता चंद्रपूर जिल्हयातील चिमुर तालुक्याचे मागील ३ वर्षाचे कापसाचे उत्पादन ९६०० टनपेक्षा 
जास्त असल्याने चिमुर तालुक्‍याचा समावेश कापुस उत्पादक तालुक्याच्या यादीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती, त्यानुसार शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

चंद्रपूर जिल्हयातील चिमुर तालुक्‍याचे मागील ३ वर्षातील सरासरी कापसाचे उत्पादन ९६०० टनपेक्षा 
जास्त असल्याने या तालुक्‍याचा समावेश कापुस उत्पादक तालुक्‍याच्या यादीत करण्यात येत असून, दि.२८ 
ऑग्स्ट, २०१८ च्या शासन निर्णयातील, “कापुस उत्पादक तालुके” या तक्‍्त्यामधील :- अनुक्रमांक १८ येथील 
“चंद्रपूर" जिल्हयातील कापुस उत्पादक तालुक्यांच्या यादीत, “चिमुर” तालुक्याचा GATT करण्यात येत 
आहे. त्यामुळे आता राज्यातील एकूण कापुस उत्पादक तालुक्यांची संख्या ११९ होत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण १०१८/प्र.क्र.४०/टेक्स १ (अ) 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२६१७१४१२६१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१८ 


२० 


२१. 
२२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


postalCode=400032, 


Vishal Vishvas ti: 


M a d a Nn e 323360 20८388342191283793, ‘Vishal Vishvas 


Date: 2019.07.26 17:23:15 +05'30° 


(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री (Gara) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर, 


सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, 


. प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहाय्यक, 

. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
.कार्यासन अधिकारी, १६-सी, १७-सी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
. वित्त विभाग, व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४३१, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
.संचालक, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

. प्रादेशिक उपसंचालक, वस्त्रोद्योग, सोलापूर / औरंगाबाद / नागपूर /मुंबई , 
. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१९. 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (2 प्रती) 

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, मुंबई-१ 
चेअरमन, सर्व सहकारी सूतगिरण्या (मार्फत संचालक TAM, संचालनालय, नागपूर), 
निवडनस्ती (टेक्स १ अ/ बो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


